एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत सर्वसाधारण 
बाबींकरिता सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील निधी वितरण 
महाराष्ट्र हासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२२/प्र.क्र.१२९/का.०६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक : - २४ नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा :- १) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/ अर्थ-३, दि. ०४.०४.२०२२. 
२) महिला व बाल विकास विभाग झासन निर्णय क्र. एबावि-२०२२/प्र.क्र.१४/का.६, दि.१९.०५.२०२२व 
दि.०४.०८.२०२२. 
३) महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्र. एबावि-२०२२/प्र. क्र.१२९/का.०६, दि.०१.०६.२०२२व 
दि.१४.१०.२०२२ 


शासन निर्णय:- 
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी 


मुंबई यांचेमार्फत राबविण्यात येत आहे. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता सदर योजनेतंर्गत नागरी प्रकल्पामधील 


सर्वसाधारण बाबींकरिता खालील विवरणपत्रातीलळ रकाना क्रमांक-२ मधील प्रधान लेखाशीर्ष/उपशीर्ष/उद्दिष्टामध्ये रकाना 


क्रमांक-४ मध्ये दर्शविल्यानुसार घट करण्यात येत असून रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे पुनर्विनियोजनाने वाढ करण्यात येत आहे. 


त्यानुसार रकाना क्रमांक-२ मधील प्रधान लेखाशीर्ष/उपशीर्ष/उद्दिष्टामध्ये पुनर्विनियोजनानंतरच्या रकाना क्रमांक-६ येथे 


नमूद विद्यमान तरतुदीमधून रकाना क्रमांक-७ मध्ये दर्शविल्यानुसार एकुण रुपये ४४६६.६६ लाख एवढा निधी वितरित 


करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 
— पुनर्विनियोजन | पुनर्विनियोजन | पुनर्विनियोजना | या आदेशान्वये 
te प्रधानसंगणक / लेखाशिर्ष / घट वाढ नंतरची विद्यमान वितरीत 
क्र. तात तरतुद कत 
उद्दिष्ट / कीची तरतूद करण्यात येत 
असलेला निधी 
zea Q 3 iene all षु ६ = 
| २२३६-पोषण आहार 
०२- पोषक अन्न व पेये यांचे 
वितरण 
१०१-विशेष पोषण आहार 
कार्यक्रम 
(०८) एकात्मिक बाल विकास 
सेवा योजना प्रकल्प 
(०८(०१) एकात्मिक बाल विकास 
सेवा योजना (सर्वसाधारण खर्च) 
(केंद्र हिस्सा ६०%) (कार्यक्रम) 
२२३६१९०९ 
१४- भाडे, पट्टी व कर ३०००.०० (-) ३०००.०० aa aw .00 ॥ आ. a 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२२/प्र.क्र.१२९/का.६ 


ल्या पुनर्विनियोजन | पुनर्विनियोजन | पुनर्विनियोजना | या आदेशान्वये 
प्रधानसंगणक / लेखाशिर्ष / घट वाढ नंतरची विद्यमान वितरीत 
अ.क्र. वा तरतुद 
उद्दिष्ट / टा तरतूद करण्यात येत 
ि असलेला निधी 
(६. Q 3 = 28 | 4 गी — os 
२१-पुरवठा व सामुग्री १८६.०० (-)१८६.०० 10 | a 00 a 
२६-जाहिरात व प्रसिद्धी ९३.०० (-)९३.०० i | an 00 Loe 
39- सहाय्यक अनुदाने ८९४.०० aa (4)3804.00 ४२९९.०० २६८०.०० 
(वेतनेत्तर) 
५०- इतर खर्च १२६.०० (-)१२६.०० की | 1 १ [= 
एकूण केंद्र हिस्सा ४२९९.०० (-)3804,00 (+)3804.00 ४२९९.०० २६८०.०० 
२. | (०८)(०२) एकात्मिक बाल 
विकास सेवा योजना 
(सर्वसाधारण खर्च) (राज्य हिस्सा 
४०%) (कार्यक्रम) २२३६१९१८ 
१४- भाडे, पट्टी वकर २०००.०० (-)2000,00 po |= | शिक 
२१-पुरवठा व मागणी १२४.०० (-१२४.०० po [as 00 Ld 
२६-जाहिरात व प्रसिद्धी ६२.०० (-)६२.०० [= ica 00 ae 
३१- सहाय्यक अनुदाने ep (+)22W0.00 २८६६.०० १७८६.६६ 
(वेतनेत्तर) 
५०-इतर खर्च ८४.०० (-)८४.०० po Le 1 0 | 
एकूण राज्य हिस्सा २८६६.०० (-)२२७०.०० | (-)२२७०.०० २८६६.०० १७८६.६६ 
एकूण सर्व ७१६५.०० | ae ७१६५.०० ४४६६.६६ 
३. सदर झासन निर्णय नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २२४/१४७२, दिनांक २०.१०.२०२२ तसेच वित्त 


विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २६८/ व्यय-६, दिनांक ११.११.२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२११२४१३१०३८१३३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VILAS RAMDAS THAKUR 
Date: 2022.12.09 18:04:59 +05'30' 
(वि.रा. ठाकूर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१) मामहालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता),(लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२२/प्र.क्र.१२९/का.६ 


२) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 

मा. मंत्री (म. व बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व विभागीय उपायुक्‍त,महिला व बाल विकास. 

सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, (नागरी) 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का.१४७२) / वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थ-७, मंत्रालय, मुंबई 
कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) निवड नस्ती -का-६. 


AN 


०८ 


SM Ss 


(३ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


